श्री. आनंद रेड्डी येल्लु, भावसे यांच्या 
पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र.एस-३०/२०२३/प्र.क्र.२५/फ-७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २५.०९.२०२३ 


वाचा : 
महसूल व वन विभाग शासन आदेशा क्रमांक एएफओ-२०२३/प्र.क्र.०४/फ-७, दिनांक 
२१.०२.२०२३ 


शासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम 
असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने संदर्भाधीन दिनांक 29.02.2023 रोजीच्या शासन आदेशान्वये 
श्री. आनंद रेड्डी UG, भावसे, उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक), यवतमाळ यांची प्रशासकीय कारणास्तव 
बदलीने पदस्थापना उपवनसंरक्षक (वन संधारण), नागपूर या रिक्‍त पदावर करण्यात आली होती. 
तसेच श्री. धनंजय वायभासे, Aas यांची पदस्थापना श्री. आनंद रेड्डी Ves, Was यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक), यवतमाळ या पदावर करण्यात आली होती. 


२. श्री. आनंद रेड़ी येल्लु, भावसे यांनी शासनाच्या बदली आदेशाविरुध्द मा. केंद्रीय प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई येथे मुळ अर्ज क्रमांक १३६/२०२३ दाखल केला होता. सदर याचिके प्रकरणी 
मा. न्यायालयाने दिनांक २४.०२.२०२३ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार श्री. धनंजय वायभासे, 
भावसे यांच्याकडे असलेला उपवनसंरक्षक (कार्याआयोजना), यवतमाळ या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार संपुष्ठात आणुन श्री. आनंद रेड्डी येल्लु, भावसे यांच्याकडे पुढील आदेश होईपर्यंत अतिरिक्‍त 
कार्यभार म्हणून देण्याबाबत दिनांक २७.०२.२०२३ रोजीच्या शासन पत्रान्वये कळविण्यात आले 
होते. त्यानुसार श्री. रेड्डी यांनी दिनांक ०१.०३.२०२३ रोजी मध्यान्हपूर्व सदर पदाचा अतिरिक्‍त 
कार्यभार स्विकारला आहे. 


३. श्री. आनंद रेडी येललु, भावसे यांनी मा. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल 
केलेल्या मुळ अर्ज क्रमांक १३६/२०२३ मध्ये मा. न्यायालयाने दिनांक ०७.०७.२०२३ रोजी अंतिम 
आदेश देऊन श्री. रेडी, भावसे यांची उपवनसंरक्षक (वन संधारण), नागपूर येथे करण्यात आलेली 
पदस्थापना रद्द केली असून त्यांना दिनांक २४.०२.२०२३ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार 
उपवनसंरक्षक (कार्य आयोजना), यवतमाळ येथे दोन वर्षाचा कालावधी पुर्ण होईपर्यंत कायम 
ठेवण्याबाबत Brest दिले आहेत. श्री. रेड्डी, भावसे यांनी मा. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या 
आदेशाच्या अनुषंगाने मा. मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ येथे रिट याचिका क्रमांक 
४३८६/२०२३ दाखल केली होती. सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक १९.०७.२०२३ 
रोजी श्री. रेड्डी, भावसे यांना उपवनसंरक्षक (कार्य आयोजना), यवतमाळ या पदावर कामकाज 
HOS वेतन तसेच सदर पदावरील वेतन त्या पदावर असेपर्यंत अदा करण्यात यावे असे आदेशा 
दिले आहेत. 


शासन आदेशा क्रमांकः एस-३०/२०२३/प्र.क्र.२५/फ-७ 


४. श्री. आनंद रेड्डी येलु, भावसे यांनी त्यांच्या बदलीने केलेल्या पदस्थापनेच्या मुळ पदावर 
म्हणजेच उपवनसंरक्षक (वन संधारण), नागपूर या पदावर रुजू न होता मा. न्यायालयाच्या अंतरिम 
आदेझानुसार त्यांनी उपवनसंरक्षक (कार्य आयोजना) यवतमाळ या पदाचा कार्यभार अतिरिक्‍त 
कार्यभार म्हणून दिनांक ०१.०३.२०२३ रोजी स्विकारला असून त्यांना या कालावधीपासून तांत्रिक 
अडचणीमुळे अद्याप वेतन अदा करण्यात आलेले नाही. श्री. रेड्डी, भावसे यांनी उपवनसंरक्षक (कार्य 
आयोजना) यवतमाळ या पदाचा कार्यभार अतिरिक्त स्वरुपात स्विकारला असला तरी ते मुळ 
पदस्थापनेच्या पदावर रुजू न झाल्याने त्यांना क्षेत्रीय कार्यालयाकडून दिनांक ०१.०३.२०२३ पासून 
मासीक वेतन अदा करण्यात आलेले नाही. 


५. मा. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी दिनांक ०७.०७.२०२३ रोजी दिलेल्या 
अंतिम आदेशाची पुर्तता करणेहेतु तसेच श्री. आनंद रेडी Ue, भावसे यांचे दि. ०१.०३.२०२३ पासुन 
थकीत वेतन अदा करण्याकरिता महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 
शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार 
बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने श्री. आनंद रेडी Vy, was यांची 
उपवनसंरक्षक (वन संधारण), नागपूर येथे करण्यात आळेली पदस्थापना मा. केंद्रीय प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने रद्द करुन त्यांची 
उपवनसंरक्षक (कार्य आयोजना), यवतमाळ या पदावरील पदस्थापना पुर्वलक्षीप्रभावाने दिनांक 
०१.०३.२०२३ पासून या आदेशान्वये नियमित करण्यात येत आहे. 


६. श्री. आनंद रेड्डी Ye, Wad यांना उपवनसंरक्षक (कार्य आयोजना), यवतमाळ या पदाचे 
दिनांक ०१.०३.२०२३ पासूनचे थकीत वेतन अदा करणेबाबत संबंधीत कार्यालयाने पुढील कार्यवाही 
करावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


सदर शासन STAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०९२६१४१९१७७४१९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVIKIRAN SABAJI GOVEKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=REVENUE AND FOREST DEPARTMENT, 

RAVI Kl RA N 2.5.4.20=b00b3ae6f82b447bdd60190209F1 258e1 70f8f61 
7d261f81e6281 dfbfdf28c0d, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


SA BAJ | G OVE KA R serialNumber=B752370B557D0A3E58B4B069230BC54F6 
A13D04798D2EE7A3F1C7DCC5655271C, cn=RAVIKIRAN 
SABAJI GOVEKAR 
Date: 2023.09.26 14:23:25 +05'30' 


( डॉ. रविकिरण गोवेकर) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 
प्रत:- 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

६. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

७. वन संरक्षक (प्रादेशिक), यवतमाळ 


०८ “७ AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा PATH: एस-३०/२०२३/प्र.क्र.२५/फ-७ 


८. उप वनसंरक्षक (कार्य आयोजना), यवतमाळ 

९. श्री. आनंद रेडी येल्लु, भावसे 

१०.अवर सचिव (फ-७आ), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.सहायक संचालक (भावसे लेखा), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ 

१३.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


